स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत 
जळगाव महानगरपालिकेच्या नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.२६(४/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :१४ मे, २०२१ 


वाचा-: 

१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५.०५.२०१५ 

२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र. क्र. ४७/नवि-३४, दि.०१.०३.२०१८ 

३. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक २५/०२/२०२१रोजी 
संपन्न झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


शासन निर्णय -: 


स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत जळगाव महानगरपालिकेच्या नागरी घनकचरा 
व्यवस्थापनाचे विवरणपत्रातील रकाना ४ मध्ये दर्शविलेल्या किंमतीच्या प्रकल्पास संदर्भीय क्रमांक २ येथील 
शासन निर्णयांनुसार मंजुरी देण्यात आली होती. 


२. सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी महानगरपालिकेमार्फत सुरु असताना प्रकल्पात अंतर्भूत असलेल्या 
काही बाबी वगळून नवीन बाबी मंजूर करण्याची विनंती महानगरपालिकेमार्फत करण्यात आली होती. (मंजूर 
प्रकल्पातील वगळण्याच्या बाबी व त्यांची किमंत या शासन निर्णया सोबतच्या विवरणपत्रातीळ अनुक्रमे रकाना 
५ व६मध्ये दर्शविळी आहे. वगळलेल्या बाबींच्या जागी मंजूर करावयाच्या बाबी व त्यांची किंमत अनुक्रमे रकाना 
७ व ८ मध्ये दर्शाविलळी आहे.) 


३. जळगाव महानगरपालिकेने सादर केलेल्या प्रस्तावाची तपासणी राज्य अभियान संचालनालयाच्या 
स्तरावर करून तो प्रस्ताव दिनांक २५.०२.२०२१ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेसाठी सादर 
केला होता. उच्चाधिकार समितीने त्याच बैठकीत सदर प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. 


४. जळगाव महानगरपालिकेने सादर केलेल्या प्रस्तावापैकी रु. ३०,७५,१६,३६१ (तीस कोटी पंच्चाहत्तर 
लक्ष सोळा हजार तीनशे एकसष्ट फक्त) किंमतीच्या (या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील 
रकाना क्र. २ व रकाना क्र. ४ मध्ये दर्शविल्यानुसार) प्रस्तावास संदभीय क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. जळगाव महानगरपालिकेच्या सदर मूळ प्रकल्प अहवालातील काही 
बाबींची संख्या कमी केली आहे, काही बाबी वगळल्या आहेत तर, काही बाबी नव्याने समाविष्ट्ट केल्या आहेत. 
उच्चाधिकार समितीने दर्शविलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगातने जळगाव महानगरपालिकेच्या रुपये 
४९,६७,६७,६९०/- (रूपये एकोण पन्नास कोटी सदुसष्ट लक्ष सदुसष्ट हजार सहाशे नव्वद फक्त) किंमतीच्या 
सुधारित प्रकल्प अहवाल मंजूर करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.२६(४/नवि-३४ 


५. उपरोक्त बदलामुळे जळगाव महानगरपालिकेच्या घनकचऱ्याच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाची 
सुधारित किंमत या शासन निर्णया सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना ८ मध्ये दर्शविण्यात आल्यानुसार राहील. 


६. मूळ स्वरूपात मंजूर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या किंमतीत सदर सुधारित सविस्तर प्रकल्प 
अहवालामुळे वाढ होत असल्यास वाढीव खर्च संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने १४ व्या वित्त 
आयोगाच्या निधीमधून अथवा स्वनिधी मधून भागविण्यात यावा. यासाठी शासनामार्फत कोणताही वाढीव निधी 
उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही. 


७. संदर्भीय क्रमांक २ येथील प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयात नमूद अटी व शर्तीचे पालन करणे 
बंधनकारक राहील. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१४१५५५५८३१२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ajit Sahebrao Palwe - 


(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
२. मा. मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग(२) यांचे स्वीय सहायक 
७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
८. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
९. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक. 
१०.जिल्हाधिकारी, जळगाव. 
११.आयुक्‍त, जळगाव महानगरपालिका 
१२.राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचाळनालय,मुंबई. 
१३.निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.२६(४/नवि-३४ 


(शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.२६(४/नवि-३४ दिनांक - १४ मे, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र) 
(किंमत रु. कोटीमध्ये) 


सुधारित प्रकल्प 
मूळ प्रकल्प मूळ प्रकल्प सुधारित प्रकल्प अहवालामध्ये 
अनु अंतर्भूत नग/ अनु अंतर्भूत नग/ अंतर्भूत फरक 
अहवालामध्ये अंतर्भूत अहवालामधील अहवालामध्ये अंतर्भूत अंतर्भूत फरक 
क्र. प्रमाण किंमत क्र. करावयाच्या प्रमाण करावयाच्या 
बाबी बाबीची किंमत करावयाच्या बाबी करावयाच्या 
बाबीची किंमत 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) 
1 Auto Tipper with 2 85 No 5.31 1 Auto Tipper with two 85 No 4.35 096 | 
compartments compartments 
2 | Handcarts 27 No 0.03 2 | Handcarts 27 No 0.02 -0.01 
Road Side Twin Road Side Twin litter 
3 | litter bins 100 litre 30 No 0.02 3 | bins 100 litre twin 30 No 0.02 शं 
with stand bin 
4 | Refuse Compactor 7 No 2.17 4 | Refuse Compactor 7 No 2.54 0.37 
Tipper LPK 1613 Tipper LPK 1613 BS 
5 BSIV 2 No 0.39 5 IV 2 No 0.32 -0.07 
Barbed Wire 1080 Prestressed 1109 
[ee Fencing RMt 00% | a Compound wall RMt O78 0.90 | 
7 | Green area 2s 0.01 7 | Green area ate 0.01 0.00 | 
Sqmt Sqmt 
te Shed -1 Receiving 
fe तत टप uy 2.28 a section and Dry waste aol? sd 7.65 5.27 
Pre sorting Area Sqmt र m 
Processing 
8 Dry waste Proc. 800 
Shed Sqmt 
Curi 1500 Shed -2 Curing 
10 uring Platform Sqmt platform 
Shed for of 800 we a 
11 Gano Sarak Processing, Storage 
P 4 of Compost 
12 Wet waste Proc. 1680 
Shed Sqmt 
Compost Pad 
13 | Windrow Platform oy 1.49 षि (Windrow) Reject gol 3.82 2.33 
Sqmt Sqmt 
Storage 
Road 6 M Wide - Road 6 M Wide - 539 
iH (Bitumen Road) हरवत ue 10 (Concrete Road) Rmt ee 1? 
Road 5 M Wide - 995 Road 5 M Wide - 631.00 
(Bitumen Road) Rmt 20 ut (Concrete Road) Rmt hee us 
Leachate holding F 166.50 
16 | and Evaporation 25) a 12 Peal, nels ong cum - 0.36 0.27 
Cum Evaporation tank 
tank 2Nos 
150 150 
ee Processing Plant TPD #00 i? Processing Plant TPD ६: OTs 
1100 1100 
Draiange works Rmt Gal i Draiange works Rmt 5. oe 
: 1082 270 
19 | Drainage works Rink 0.12 15 तनन लामा रागा 0.30 0.18 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.२६(४/नवि-३४ 


20 | Office 9 Sqm 0.02 16 | Office aie 0.35 0.33 
Sqmtr 
Rest Room for Rest Room for 
21 Waker 9 Sqm 0.02 17 Workers 9 Sqm 0.03 0.01 
gp. त 9 Sqm 0.02 18 | WeighBrdgeRoom | 740 006 | 0.04 
Room Sqm 
23 | Toilet 1 No 0.02 19 | Toilet 1 No 0.03 0.01 
24 | Weigh bridge INo | 0.06 | 20 | Weigh bridge INo | 0.06 ~=| 0.00 | 
25. | Sanitary Land Fill 3.18 21 | Sanitary Land Fill 1 No 3.78 | 0.60 | 
D i Dry waste Collection 
DO या 0.24 22 | center and transfer 1.21 0.98 
station(1 No), Ramp 
Plastic Bailing Plastic Bailing 
27 Machine 3 No 0.10 23 Machine 3 No 0.10 शि 
28 | Fire extinguisher 20 No 0.01 24 | Fire extinguisher 20 No 0.01 | 0.00 | 
Back hoe loader for 
29 | Back hoe loader 2 No 0.40 25. | processing and 2 No 0.40 शि 
Disposal 
Water tanker for Water tanker for 
30 | processing and 2 No 0.31 26 | processing and 2 No 0.33 0.01 
Disposal Disposal 
की काकाला Portable water pum 
31 | pump with captive | 2No 0.01 27 (ba कला पाफ || 2० 0.01 शि 
र with captive engine 
engine 
32 Biomining of old 100375 4.27 28 Biomining of old 180674 7.33 3.07 
dumped waste Cum dumped waste, Cum 
: 5TPD X 9 5TPD 
33 | Biogas Plant No 4.20 29 | Biogas Plant X2No 4.20 0.0 | 
34 Public awareness 1.00 30 Public awareness 1.00 शि 
programmes programmes 
ag: || Rovally charges tor oe 31 0.11 0.11 
C1.38 Items as per 
Statement attached. 
36.) याती, दाट ce 32 0.03 0.03 
Charges as per 
Statement attached. 
ae लपता 
37 र om 33 | (Internal and 2.31 2.31 
on Amt.Rs.25.46 E 
C xternal) 
T. 
Total Rs. 30.35 49.54 19.19 
Add 0.50 % for 
Labour Insurance 
38 on Sr.No.(6 to 22 + oe 0.14 ow 
33) exclude 20 
Grand Total 30.35 49.68 19.33 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


